नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे करण्यासाठी 
शक्‍ती प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजूर 
केलेला निधी खर्च करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० मे, २०१८ 


वाचा :- (१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स १११२/प्र.क्र.४४४/विशा-१ब, दिनांक २६.०८.२०१४ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, दिनांक २०.०१.२०१७ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, दिनांक २०.०१.२०१७ 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विज्ा-१ब, दिनांक २४.१०.२०१७ 
५) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९भाग-२/विशा-१ब, 
दिनांक ३१.०३.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे करण्यासाठी शक्‍ती प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ 
उपसमिती ही दिनांक २६.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. मा. मुख्य 
सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्‍तीप्रदान समितीची बैठक दिनांक १२.०३.२०१८ रोजी घेण्यात आली. 
सदर बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना मंत्रीमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली. शक्‍ती 
प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ उपसमितीने नक्षलग्रस्त भागातील विविध कामे करण्यासाठी मंजूरी 
दिलेल्या प्रस्तावांस निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


( 
( 
( 
( 
( 


नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे करण्यासाठी शक्‍ती प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ 
उपसमितीने खालील नमूद सर्व बाबींसाठी ०३,०९,१२,५९२/- (रुपये तीन कोटी नऊ लाख बारा हजार 
पाचशे ब्याण्णव मात्र) खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१. अपारंपारीक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी नागपूर येथे पोळीस अधिकारी / कर्मचारी यांना 
जंगल कॅम्प, गोळीबार सराव व इतर निगडीत प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण केंद्रात जंगल 
aan करीता जंगल परिसर व फायरिंग रेंज उपलब्ध नसल्याने प्रशिक्षणासाठी जिल्हा 
नागपूर ता. हिंगणा मौ. आंबाझरी येथील कक्ष क्र. २९८, आराजी ९.९० हे. आर इतक्या मंजूर 
वन जमीनीचे वर्तमान मुल्य वन विभागाकडे भरणा करुन सदर जमीन वन विभागाकडून 
ताब्यात घेण्याकरीता रक्‍कम रुपये २,३४,६३,८७१/- (दोन कोटी चौतीस लक्ष त्रेसष्ठ हजार 
आठरे एकाहत्तर फक्त). 

२. मौ. आंबाझरी येथील कक्ष क्र. २९८ SRT ९.९० हे.आर. इतक्या वन जमिनीचे मूल्य वन 
विभागाकडे भरणा करुन सदर जमिन ताब्यात घेतल्यानंतर गोळीबार सरावाकरीता त्यावर 
लॉग रेंज फायरबट तयार करणे व सुरक्षेच्या दृष्टीने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर तारेचे कृपण 
तयार करण्याकरीता रुपये ७०,७७,२२१/- (सत्तर लक्ष सत्त्याहत्तर हजार दोनशे एकवीस 
फक्त). 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, 


३. अपारंपारीक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, मौ. सुराबर्डी, वडधामना, नागपूर येथील प्रशिक्षण केंद्रात 
राज्य पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षणांतर्गत २५ मीटर MEG 
फायर बटावर फायरींगचे प्रशिक्षण देण्यासाठी २५ मिटर sicko फायरबट तयार 
करण्याकरीता रुपये ३,७१,५००/- (तीन लक्ष एकाहत्तर हजार Waal फक्त). 


या निधीचे “ नियंत्रक अधिकारी” विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
हे राहतील.त्यांनी खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे. तसेच पोळीस महासंचालक यांचे कार्यालय 
अधिक्षक, पोळीस महासंचाळक यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे शक्‍तीप्रदान समितीने 
उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. खर्चाचा ताळमेळ 
ठेवण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिका-याची राहील. 

सदरचा निधी मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च, २०७-राज्य पोलीस 
- (०0०(११)-शक्‍तीप्रदान समितीने शिफारस केलेली नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे 
(कार्यक्रमावरील खर्ची (४०५५०२६१ ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीतून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदरहू निधी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०१८ / प्र.क्र. ६९/अर्थ-३ 
दिनांक ०२.०४.२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍ती नुसार खर्च करण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१०१५२८१३२८२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijay Damodar Patil 


ee 

V 1] a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab10bb4279 

© 3fc26e38381 13296e7ff812051f6f, cn=Vijay Damodar 

Damodar Patil «=: 

Date: 2018.05.10 15:27:07 +05'30' 
(विजय पाटील) 


उप सचिव, Te विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
) मा. राज्यपालाचे सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व राज्यसभा / लोकसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
५) सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

) 

) 

) 

) 


सर्व मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०)पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, 


११)अपर पोलीस महासंचालक(विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया/तचंद्रपूर 

१३)विशेष पोलीस महानिरीक्षक,(नक्षल विरोधी अभियान) नागपूर 
१४)पोळीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


१५)पोळीस अधिक्षक,गडचिरोली/गोंदिया/'चंद्रपूर 

१६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७)महाळेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई,नागपूर 
१८)महाळेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई,नागपूर 


१९)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया/चंद्रपूर 
२१)अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय ७) / कोषा प्र. ५, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 


22) 89 सचिव (पोल ७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२३) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४) निवड नस्ती/ feet १ ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


